शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गतचा सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०३/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 


३) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. H.3-¥/2024-Desk (MDM) दि.२४ मे, २०२१ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३, 


दि.१० ऑगस्ट, २०२१ 


६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, दि.२ सप्टेंबर,२०२१. 
प्रस्तावना :- 
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.२४ मे, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये 


केंद्र हिस्स्याचा रु.२५८७७.९९ लक्ष तदर्थ निधी वितरित केला आहे. सदर निधी सर्वसाधारण, अनुसूचित 
जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी अनुसूचित जमाती उपयोजना घटकांतर्गत वितरित 
केलेला केंद्र हिस्स्याचा रु.३०३८.०८ लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.२०२५.३९ लक्ष असा 
एकूण रु.५०६३.४७ लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास 
विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमाती 
लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ वर्षातील राज्य हिस्स्याच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षातील अवितरीत निधी संदर्भाधिन दि.१०/०८/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 


HS आहे. सबब, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जमाती घटाकांतर्गत राज्य हिस्स्याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०३/एस.डी.३ 

समरुप निधी वितरणासाठी निधी अपुरा आहे. तथापि, आदिवासी विकास विभागाने दि.०२ सप्टेंबर,२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्स्याचा रु.३०३८.०८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिली आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुतप्रमाणे निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेसाठी अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील केंद्र हिस्स्याचा रु.३०३८.०८ लक्ष (रुपये तीस कोटी अडतीस लक्ष आठ हजार फक्त) इतका निधी 


खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सन २०२१-२२ करीता | वितरीत करण्यास मान्यता 
अ.क्र लेखाशिर्ष ere के 

cud तरतूद | देण्यात येत असलेला निधी 
| , | मागणी क्रमांक टी -५ 2202 -सर्वसाधारण | रु. १३३०२.८५ लक्ष रु.३०३८.०८ लक्ष 


शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०८) शालेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(2202 1432) 


एकूण रु.१३३०२.८५ लक्ष रु.३०३८.०८ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४ जून, २०२० रोजीच्या परिपत्रकास, आदिवासी विकास 


विभागाच्या दि.०२ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयास तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.५९१/व्यय-१४, दि.२३/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. केंद्र 


शासनाचा दि.१५ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशाचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये प्रत्यक्षात जमा 


झाल्याबाबतचा ई-मेल वित्त विभागाकडून दि.०३ जून, २०२१ रोजी प्राप्त झाला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२१/प्र.क्र.१०३/एस.डी.३ 


३. प्रस्तुत निधी वितरण तसेच खर्चाकरीता केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन 


करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१४१२३८२७४६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
p RA M O D seem न्यान कारात 
ABAJIPATIL = =e 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Fed 


35 +05'30' 


प्रत, 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सवी 
१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ , मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


